शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालय व 
रुग्णालयांना आवश्‍यक असणारी टर्न की 
तत्वावरील यंत्रसामुग्री वैद्यकीय व शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभागामार्फत खरेदी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शुध्दीपत्रक, क्रमांक : आयएचएन-२०१८/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा : झछासन समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक ०७.०३.२०१९ व दिनांक १४.०६.२०१९ 


प्रस्तावना: 


विभागाच्या उपरोक्‍त समक्रमांकाच्या दिनांक ०७.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय वैद्यकीय/दंत 
महाविद्यालये व रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक असणारी टर्न की तत्वावरील यंत्रसामुग्री वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत खरेदी करण्याबाबत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन संचालनालय, मुंबई यांची समितीचे पदसिध्द सदस्य सचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. 

तथापि, तद्नंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या दिनांक ०६/१०/२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या स्तरावर आयुक्‍त, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई हे पद नव्याने निर्माण करुन त्यांना क्षेत्रिय स्तरावरील प्रादेशिक 
विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आलेले असून त्यांच्याकडे प्रशासकीय व वित्तीय बाबींचे 
अधिकार सोपविण्यात आले आहेत. 

त्यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे ऐवजी सदर 
समितीमध्ये आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांची पदसिध्द सदस्य सचिव म्हणून 
समावेश करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. 

शासन शुध्दीपत्रक : 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय/दंत 
महाविद्यालये व रुग्णालयांसाठी आवश्‍यक असणारी टर्न की तत्वावरील यंत्रसामुग्री वैद्यकीय शिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन -२०१८/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१ 


व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत खरेदी करण्याबाबत विभागाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक ०७.०३.२०१९ 
अन्वये गठीत केलेल्या समितीत संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे 
ऐवजी आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई हे समितीचे पदसिध्द सचिव म्हणून कामकाज 
पाहतील. 


२. सदर शासन निर्णय शासनाच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०७१३०१४९९८१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDHIR 
JAYA 
SHETTY 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

3) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

8) महालेखापाल- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

५) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) अपर मुख्य सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) प्रधान सचिव, विधी व परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

१२)मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
93) मा अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई, यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
) 
) 


१४) सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, Fares, मुंबई. 

१५)मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, 
मुंबई. 

१६)मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन -२०१८/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१ 


१७) आयुक्‍त (वै.शि., वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई . 
१८)सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

२०) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२१)सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय /दंत महाविद्यालये व रुग्णालये (संचालनालयामार्फत) 

२२) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 


२३)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (संचालनालयामार्फत) 
२४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. (संचाळनालयामार्फत) 
24) निवडनस्ती ( WT १) 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


